पुर्नवितरणाने निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आस्था-२०२१/प्र.क्र.८८/ का-०१ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-१९ जुले, २०२१. 
शासन निर्णय :- 
या शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरेता रकाना 
क्र.४ प्रमाणे वाढ करण्यात येत असून, रकाना क्र.५ प्रमाणे घट करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
a मागणी क्रमांक/ प्रधान/ लेखाशिर्ष / । अर्थसंकल्पीय पुर्नवितरणानंतर 
क्र. 9 म ल त वाढ (+) घट (-) ल 
उद्दिष्ट/ संगणक सांकेतांक तरतूद उपलब्ध तरतूद 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
मागणी क्रमांक-एक्स-२, 
2249, सचिवालयीन-सामाजिक सेवा, 
०९०, सचिवालय, 
(०१) महिला व बाल विकास विभाग, 
(०१) (०१) महिला व बाल विकास 
विभाग (अनिवार्य) (२२५१०४३६) 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १.०० ३.०० ०.०० ४.०० 
२८, व्यावसायिक सेवा १५.०० ०.०० ३.०० १२.०० 
एकूण १६.०० ३.०० 3.00 १६.०० 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १४७/२०२१/व्यय-६, दि.१७.६.२०२१ 
अन्वये त्या विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७२०१५४७२६५४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 
SITARAM JARANDE : ze 
(%. fH. BRIS) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
४. वित्त विभाग (अर्थ-७/ व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


५. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती (का-०१), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


